श्री. संदीप पांडुरंग ताटेवार, सहयोगी 
प्राध्यापक (स्थापत्य, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 
यांची बदली रद्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२२, 
दिनांक : १९ मे, २०२३ 


संदर्भ: १. विभागाचे समक्रमांक दिनांक १४ डिसेंबर, २०२२ रोजीचे शासन आदेशा 
२. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.४/आस्था/बदल्या/२०२२/९३२, 
दि. २९.१२.२०२२ 


प्रस्तावना: 


महाराष्ट्र शासकीय अधिकाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार संदर्भीय शासन आदेशान्वये 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट अ संवर्गातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील 
अध्यापकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सदर बदली आदेझ्ातील श्री. संदीप पांडुरंग 
ताटेवार, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती हे कर्करोग या दुर्धर 
आजाराने ग्रस्त असल्याने त्यांनी संदर्भीय आदेशान्वये करण्यात आलेली बदली रद्द करण्याबाबत 
तंत्र शिक्षण संचालनालयाने संदर्भ क्र. २ येथील प्रस्तावान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्यानुसार, श्री. ताटेवार यांच्या आजाराचे गंभीर स्वरूप विचारात घेता त्यांची बदली रद्द करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा: 


श्री. संदीप पांडुरंग ताटेवार हे कर्करोगाने ग्रस्त असल्याने, संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री. ताटेवार यांची शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे करण्यात आलेली बदली 
वैद्यकीय कारणांस्तव रद्द करण्यात येत आहे. 


२. प्रस्तुत आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२२/(प्र.क्र.१३८/२२)/तांशि-१ 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५१९१५०६४३२००८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
P A G A R E DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
|J6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db0Sa8a6c 


2.5.4.20= 
S H R | K R | S H N A ०9468९: ४९16000006, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


seria INumber=4E8BC157609C105D396B04018FA47F8909333 


AFC18DDC3893CC043F18F759C0B, cn=PAGARE 
KA S H | N AT H SHRIKRISHNA KASHINATH 


Date: 2023.05.19 15:08:58 +05'30° 


(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 


श्री. संदीप पांडुरंग ताटेवार, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
अमरावती 


प्रत: 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


२. मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई / नागपूर 
४. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 


६. सर्वविभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण (संचालनालयामार्फत) 


७. सर्व विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ 


८. प्राचार्य / संचालक, सर्व शासकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये 


९. प्राचार्य, सर्व शासकीय तंत्रनिकेतने 


१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


११. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


१२. निवड नस्ती, तां.शि.१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


